कृषि विभागातील “शेतकरी मासिक योजना” तसेच 
“कृषि विषयक माहिती पथक योजना”या योजनांमधील 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१.शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण- २०२०/ प्र.क्र.३८/३-अ, दि. २१/०२/२०२३ 

२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०७४४/२०२३-२४/प्रक्र-८/आस्था- 
५(निप)/०२०॥, दि.२३/०८/२०२३ 

३.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ-११११/साप्र/०७३५/२०२३-२४/प्रक्र-७/आस्था- 
५(निपो/०२१॥५, दि.२३/०८/२०२३ 

४.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१/०८/२०२३ 

५. वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६/०९/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


"शेतकरी मासिक योजना" व "कृषि विषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतर्गत अस्थायी 
पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२३-२४ मध्ये दिनांक 
०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा Ada आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्रं. ४ व ५ येथील वित्त 
विभागाच्या दि. ३१/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व दि. 08/08/2023 रोजीच्या शासन 
शुध्दीपत्रकान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या दि. ३१/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील व दि. ०६/०९/२०२३ 
रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकातीळ Meare अनुषंगाने, प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध निश्चित करुन 
त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिळे आहेत. त्या अनुषंगाने "शेतकरी मासिक योजना" व "कृषि विषयक माहिती 
पथक योजना" या योजनांतर्गत या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” 
मध्ये नमूद अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ पासून दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


शासन निर्णय :- 


"शेतकरी मासिक योजना" त्याच प्रमाणे "कृषिविषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतील 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे ९व ७ 
अस्थायी पदे दि. ०१/०९/२०२३ पासून दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या 
आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१/०८/२०२३ 
अन्वये व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६/०९/२०२३ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१११५०५२९९१०१ असा आहे. प्रस्तुत 
शासननिर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


H E M A N T Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 5ab3f88d6a6beb26ad2675a8 
G O RA KH N A Ti H ¢7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, st=M. 
sel 


rialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE40: 


836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT 


MHAPANKAR ५५०७७, 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अमुस (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. उप सचिव (३-ओ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 
६. कृषि संचालक (सवी 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कालेज समोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 


(पत्राने) 
१३. अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 
(पत्राने) 


१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


१५. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 


. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (94-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (96-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. निवड नस्ती (३-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र | पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 


ग्रेड पे । सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक 


१ पीकसंवर्धन, 
-C- षु षु 090-- 
त. 3 (१०९) विस्तार 
८११०० 
व प्रशिक्षण, 


(नि.श्रे.) ३४८०० १२२८०० (०२) शेतकरी 
४ | अधिक्षक ९३००- | ४३०० | S-I¥- ३८६००- मॉक 
शिंग लाव 
५ | वरिष्ठ लिपिक/ | ५२००- | २४०० | 5-८-२५५००- 
agentes [se | [ev 
> गटक 5-६: १९९००- 
६३२०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अ, 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 


मूळ वेतन | ग्रेडपे | सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 


> क कक कक का ळाकळ pelea! 


कृषि पर्यवेक्षक ९३००- | ४२०० S-93: "मागणी क्र- 
३४८०० ३५४००-११२४०० | आयुक्तालय डी-३, 
महाराष्ट्र २४०१- 
राज्य, पीकसंवर्धन, 


२ ४३०० 5-१४: १०९ विस्तार व 
3८६००-१२२८०० प्रशिक्षण, १०९ 
३ २४०० डन (०१) (०१) कृषि 


२५५००-८११०० 
४ | लिपिक, गट क ५२००- | १९०० 5-६: माहिती पथक, 
५ | अनुरेखक ५२००- | २४०० 8-८: 
६ | वाहन चालक ५२००- १९०० 5-६: 
bt | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


